महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
मराठी भाषा फौंन्डेशान योजनअंतर्गत सन 
२०१९-२० या वर्षामध्ये नियुक्त मानसेवी 
शिक्षकांचे उर्वरित मानधन अदा 
करण्याकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील उपलब्ध निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-अविवि-२०२०/प्र.क्र.३०/का-९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १० मार्च, २०२१ 


वाचा:- (१) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
(२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं.-२०२० /प्र.क्र. ६५/अर्थ-३ दि.४/५/२०२० 
३) शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०२०/प्र.क्र.३०/का-९ दि.११ नोव्हेंबर,२०२०. 
४) शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०२०/प्र.क्र.३०/का-९ दि.२३ फेब्रुवारी,२०२१. 
(4) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/संकीर्ण/प्र.क्र.१४/२०२०/ का.३, 
दिनांक २८/१/२०२१ चे पत्र व सहपत्र. 


(3) 
(3) 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता ८ वी, ९ वी व १० वी इयत्तेत शिकत असलेल्या 
अल्पसंख्याक लोकसमूहातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग 
योजनांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षामध्ये नियुक्‍त करण्यात आलेल्या मानसेवी शिक्षकांचे उर्वरित 
मानधन अदा करण्याकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मराठी भाषा फौन्डेहन योजना व स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्डान केंद्राकरीता सन २०२०-२१ 
वर्षासाठी "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० 
इतर कार्यक्रम (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २५८ (कार्यक्रमावरील खची, ३१ 
सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या या लेखाशिर्षा अंतर्गत एकूण रु.५.५० कोटी एवढा निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी संदर्भीय क्र. १ च्या वित्त विभाग परिपत्रक 
दि.१६/४/२०२० अन्वये एकूण अर्थसंल्पीत निधीच्या १० % च्या प्रमाणात निधी वितरीत करण्यास 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार मराठी भाषा फाउंडेशन योजनेतंर्गत सन 
२०१९-२० या वर्षामध्ये नियुक्‍ती मानसेवी शिक्षकांना थकित मानधन अदा करण्यासाठी उपलब्ध 
१० % तरतूद रु.५५.०० लक्ष शासन निर्णय दि.११ नोव्हेंबर,२०२० अन्वये वितरीत करण्यात आले 
आहेत. तदनंतर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने संदर्भीय क्र.५ दि.२८.१.२०२१ च्या 
पत्रान्वये मराठी भाषा फाउंडेशन योजनेतंर्गत सन २०१९-२० मध्ये नियुक्‍त केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.३०/का-९, 


मानसेवी शिक्षकांच्या थकित मानधन अदा करण्याकरीता अद्याप रु १,४६,७५,०००/-वितरीत करणे 
आवर्यक असल्याचे नमुद केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या २०% 
निधी रु.१,१०,०००००/-एवढे अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. सदर उपलब्ध निधी 
रु.१,१०,०००००/- मानसेवी शिक्षकांचे थकित मानधन अदा करण्याकरीता झासन निर्णय 
दि.२३ फेब्रुवारी,२०२१ अन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 

तथापि अद्यापही मानसेवी शिक्षकांचे थकित अनुदान रु.३६,७५,०००/- वितरीत करणे 
RIP असल्याने सदर निधी उपलब्ध करून दयावा अशी वित्त विभागास विनंती केळी असता 
वित्त विभागाने या योजनेतंर्गत एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या ४०% प्रमाणात निधी खर्च करण्यास 
मान्यता दिली आहे. या योजनेतंर्गत संदर्भीय क्र.३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण ३०% च्या 
प्रमाणात एकूण रु१,६५,०००००/- एवढे अनुदान वितरीत केलेले आहे. म्हणजेच उर्वरित १०% 
रु.५५.०० लक्ष उपलब्ध निधीमधून मराठी भाषा फाउंडेशन योजनेतंर्गत सन २०१९-२० या वर्षामध्ये 
नियुक्‍त केलेल्या मानसेवी शिक्षकांचे मानधन अदा करण्याकरीता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग २२३५ ए २५८ (कार्यक्रमावरील खर्च), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली 
रु.३६,७५,०००/-(अक्षरी छत्तीस लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) एवढा निधी मंजूर करुन सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


“मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० 
इतर कार्यक्रम (०१) (१७ राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २५८ (कार्यक्रमावरील खची, 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)” 


अ. 'तपश्ीीलवार ।सन २०२०-२१ साठी [सन २०२०-२१ मध्ये मंजूर अनुदान 

क्र. 'लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय उपलब्ध करुन दिलेले (उपलब्ध १०% 

अंदाज पुस्तिकित एकूण अनुदान(३०%च्या निधीमधून) 

दर्शविण्यात आलेले प्रमाणात) 

अनुदान 
(| २ ३ 1 छे | ५ 

a | 2234 ए २५८ |4,40,00,000/- 9,&4,00000/- 3&,04,000/- 


एकूण -रु.३६,७५,०००/-(अक्षरी छत्तीस लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) 


२. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग,मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने उपरोक्‍त विवरण पत्रात दर्शविलेल्या निधीचा 
विनियोग विहित मर्यादेपर्यंतच करावा. या आदेझान्वये वितरित करण्यात आलेल्या रकमेतून 
केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) विहित नमून्यात 
शासनास सादर करणे आवड्यक राहील. संदर्भ क्र.१ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग अन्वये विहीत 
अटी व तरतुदींचे पालन, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने करावे. तसेच सदर वितरीत 
निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत केळे जाणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.३०/का-९, 


३. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग (योजनांतर्गत) (२२३५ ए २५८) (कार्यक्रमावरील खर्च), ३१सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२० येथील सर्व 
अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदरचा झासन निर्णय 
वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.9५/२०२१/व्यय-१ दि.४.३.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१०१६२७२७७९१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dinesh M. Sonavane > 


(दि.मा.सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु. सचिव, 
3) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
७ संचालक, लेखा व कोषागार 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

१२) संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) कक्ष अधिकारी (का. ७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


*-> arr *-> 5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


